दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील 
सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) वर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीस स्थगितीबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 


Ph waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्र.दुविप्र-११२०/१७५/प्र.क्र.३४/२०२०/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - २८/०९/२०२० 


संदर्भ:- शासन आदेश क्र.दुविप्र-११२०/१२९/प्र.क्र.२८/२०२०, दि.१०/८/२०२०. 
शासन आदेडा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार 
श्री. जी. एन. राऊत, प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती दुग्धशाळा, आरे यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये 
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कार्यालय, गडचिरोली येथे बदली करण्यात आली होती. 


२. आता प्रशासकीय कारणास्तव श्री.जी.एन.राऊत यांच्या बदलीस पुढील आदेश होईपर्यंत 
स्थगिती देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/०59॥॥89.90९.॥ या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००९२८१७५२५८८८०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीत साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नांवाने 
S U d am E kn at h Phe orcovren awa ouAgriculture and ADF 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=257966df2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd894791eba41c2 
aef2b4c4b975, 


Andhale Pentru chicane ae 
(सु.ए.आंधळे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी मुंबई (५ प्रतीत) 

) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकाय अधिकारी, औरंगाबाद /पुणे /कोकण /नागपूर/अमरावती विभाग 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) १ /२, मुंबई/नागपूर 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/परभणी /औरंगाबाद/पुणे 

संबंधित अधिकारी (आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 
मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 

मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक 

१०) निवडनस्ती. 


